दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
नुसार संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
या विभागातील गट-ड संवर्गातील “शिपाई” 
या पदांकरीता दिव्यांगासाठी शासन सेवेत 
पदे सुनिश्चिती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : दिव्यांग-०४२१/प्र.क्र.२८/पाच 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 

१) दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६. 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/ दि.क.२, दि. १२.११.२०२०. 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची दि. 
०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना. 

४) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्र. दिव्यांग-२०१९/प्र.क्र.२५१/ 
दि.क.२, दि. ०२.०२.२०२१. 


झासन निर्णय :- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम ३३ नुसार राज्य शासनाच्या 
अखत्यारीतील पदांची पदसुनिश्चिती करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या 
पदांची यादी करुन www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules- 


Notification येथे List of Post identification suitable for Persons with Benchmark Disability 
Notified on 04.01.2021 या शीर्षाखाली प्रसिध्द केली आहे. त्यामध्ये नमूद केल्यानुसार केंद्र 
शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेली गट “अ” ते गट “ड” मधील जी पदे राज्य शासनाच्या 
आस्थापनेवर आहेत अझा पदांबाबत, केंद्र शासनाने प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व 
जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, अशा 
पदांची पदनामे जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, 
अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भाधीन दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या आहेत. 


२. केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या दि. ०४.०१.२०२१ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी 
सुनिश्चित केलेल्या गट-ड संवर्गाकरिता प्रसिध्द केलेल्या यादीतील “शिपाई” या पदासाठी, संसदीय 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-०४२१/प्र.क्र.२८/पाच 


कार्य विभाग (खुद्द) करीता सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे पदे सुनिश्चित करण्यात येत 
आहेत. 


३. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची संदर्भाधीन दि. ०४.०१.२०२१ रोजीची अधिसूचना व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि. ०२.०२.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०३१८१७०२११७५१५ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Sarfare Ramesh 
Sakharam sir cae 

सहपत्र : विवरणपत्र - अ (र. स. सरफरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. मा. मंत्री, संसदीय कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा. राज्यमंत्री, गृह (शहरे), गृहनिर्माण, परिवहन, माहिती तंत्रज्ञान, माजी सैनिक कल्याण आणि 
संसदीय कार्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. राज्यमंत्री, पर्यावरण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक 
उपक्रम), रोजगार हमी, भुकंप पुनर्वसन आणि संसदीय कार्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 
मुंबई. 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

७. मा. अपर मुख्य सचिव, (सेवा) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, आयुक्तालय, पुणे. 

११.सचिव, संसदीय कार्य यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. सर्व कक्ष अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-०४२१/प्र.क्र.२८/पाच 


शासन निर्णय संसदीय कार्य विभाग क्र. आस्था-०४२१/प्र.क्र.२८/पाच, 
दिनांक : १८ मार्च, २०२१ चे सहपत्र. 


विवरणपत्र अ 
अ. | पदनाम | शारिरीक दिव्यांग सदर पदांची जबाबदाऱ्या शेरा 
कः पात्रता । प्रवर्गासाठी पदे व कर्तव्ये 
सुनिश्चिती 
| शिपाई |s, st, ५, | 98, ४, कार्यालय उघडणे, | सर्व कामे 
BN, L, KC, | ७0, HH, कार्यालयातील टेबल, | मुख्यालयामध्येच 
PP, MF, खुर्च्यांची धूळ झटकणे, | करावयाचे आहे. असे 
9, ५, ७ C)OL,OAL, 'कां्यलिंबातील फारल्स. काग कर्मचारी 
(निह टपालाची ने-आण करणे, | एकट्याने करतो. 
Dw, AAV | अधिकाऱ्यांना पाणी | मुख्यालयाच्या बाहेर 
०0) ASD(M), ID, | पुरविणे, चहा कॉफी | टपाल / नस्त्यांची ने- 
SLD,MI, | पुरविणे, वरिष्ठ अधिकारी | आण करावी लागते. 
७७० यांनी सोपविलेली | आवश्‍यकता भासल्यास 
involving कार्यालयीन कामे, तसेच | नेमून दिलेले काम 
(a) to (d) कार्यासनात शिपाई | करण्यासाठी साधन व 
or पदाची कर्तव्ये बजावणे. । उपयंत्राच्या (aid and 
appliances) मदतीने 
काम करु शकतो. 
Abbreviations : 
Sr. Abbreviation Long Form Sr. No. | Abbreviation Long Form 
No. 
1. Bo Blind 9. | DW Dwarfism 
2. LV Low Vision 10. AAV Acid Attack Victim 
3. eo Deaf 11. ASD Autism Spectrum 
Disorder (M-Mild) 
4. HH Hearing Handicapped 12. ID Intellectual 
Disability 
5. OL One Leg 13. SLD Special Learning 
Disability 
16. OAL One Arm and One Leg 14. MI Mental 1111655 
he CP Cerebral Palsy 15. MD Multiple 
Disabilities 
8. LC Leprosy Cured 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः दिव्यांग-०४२१/प्र.क्र.२८/पाच 


Abbreviations : 


Sr. No. | Abbreviation | Long Form Sr. No. | Abbreviation | Long Form 
S Sitting ce PP Pulling & Pushing 
ST Standing [el ; MF Manipulation by 
Fingers 
3. W Walking 19. ; SE Seeing 
4. BN Bending 10. H Hearing 
5. L Lifting 11. C Communication 
cz KC Kneeling & 
Crouching 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


